१९९३ मध्ये आलेल्या भूकंपामुळे बाधित झालेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त गावांचे 
पुनर्वसनाकरिता झासनाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या 
भूधारकांना भूसंपादन अधिनियम, १८९४ मधील कलम- 
१८ च्या प्रकरणी मा.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये 
वाढीव मोबदल्यांच्या न्यायालयीन प्रकरणात उच्च 
न्यायालयात प्रतिभूती ठेवी जमा करणेबाबत. 

(८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन), 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : वामोनि-२०२०/प्र.क्र.३७/आव्यप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा - १) महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) शा. नि.क्रमांक: वामोनि- 
२०२०/प्र.क्र.३७/आव्यप्र-२,दि. २२ मार्च,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भांकीत शासन निर्णयातील तक्त्यात अ. क्र.१ मध्ये एल.ए.आर. क्र. ५४३/२००९ 


ऐवजी ५४३/१९९७ तसेच, अ. क्र.२ मध्ये संपादित केलेल्या गावाचे नाव किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर 
असे नमूद करण्यात आले आहे त्याऐवजी जेवळी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद असे वाचण्यात यावे. 
त्याचप्रमाणे अ. क्र.४ मध्ये एल.ए.आर. क्र. ३२४,४२४,६२०/२००५ व १०४७/२००९ असे नमूद करण्यात 
आले आहे, याऐवजी एल.ए.आर. क्र. ३२४,४२४, ४५४, ६२०/२००५ व १०४७/२००९ असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४०११६१७५३४०१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDESH P 
MELEKAR 


(सं. प्र. मेळेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

भूसंपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, उमरगा,जि. उस्मानाबाद 

कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर (प्रत्येकी २ प्रती) 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-४/व्यय-१/अर्थोपाय कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (भु.पु.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीस्तव सादर. 


. अवरसचिव/ कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-३/म-११/पीएसी/पीएसी-१ कार्यासने), महसूल व वन विभाग, 


मंत्रालय, 


. निवडनस्ती, आव्यप्र-२. 


